शैक्षणिक AY २०२४-२५ करीता नवीन 
महाविद्याळयांच्या अंतिम मान्यतेच्या शासन 
निर्णयात दुरुस्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. HTED-29066(11)/12/2024/811212-MHT-(HE-4) 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:०४ ऑक्टोबर, २०२४. 
संदर्भ:- शासन निर्णय क्र. HTED-29066(1 1)/12/2024/8 11212-MHT-(HE-4), 
दि. १५.०७.२०२४. 


शुद्धीपत्रक: 


संदर्भांकोत शासन निर्णयान्वये, शैक्षिणक वर्ष २०२४-२०२५ करीता नवीन महाविद्यालयांना 
अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, संबंधित विद्यापीठ तसेच संस्था यांनी सदर 
मान्यतेच्या आदेशात दुरूस्ती करून मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठांच्या 
शिफारशी व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणीनुसार सुधारणा करणे आवश्यक 
असल्याने खालील विवरणपत्रात नमूद दुरूस्ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन नणय क्र. HTED-29066(11)/12/2024/811212-MHT-(HE-4), निर्णय क्र. HTED-29066(11)/12/2024/811212-MHT-(HE-4 


दिनांक १५.०७.२०२४ मधील दुरूस्ती 
अ. | मूळ शासन निर्णयातील वर्णन (अभ्यासक्रम/ Lo | 
क्र विषय/ तुकडी/ संस्थेचे किंवा 
महाविद्यालयाचे नाव/ पत्ता) 
ca २ ३ 


१ | पोद्दार शिक्षण संस्था, ३ मजला, प्लॉट नं. १२६, | Tle शिक्षण संस्था, 3 मजला, प्लॉट नं. १२६, 
नेरू सिल्क मिल्स, एच.एल.एन. मार्ग, मथुरदास ।नेरू सिल्क मिल्स, एच.एल.एन. मार्ग, 
मिल कपांऊंड, लोअर परेल, दिलसिले रोड, |मथुरदास मिल कपांऊंड, लोअर परेल, 
मुंबई . ४०० ०१३. दिलसिले रोड, मुंबई . ४०० ०१३. 

ब्रायो कॉलेज ऑफ लॉ, पोदार एव्हरग्रीन | पोद्दार ब्रायो कॉलेज ऑफ लॉ, पोद्दार एव्हरग्रीन 
कॉम्प्लेक्स, जोवेली पुलाजवळ, व्हिलेज.सापे, | कॉम्प्लेक्स, जोवेली पुलाजवळ, व्हिलेज.सापे, 
कल्याण.कर्जत रोड, एमआयडीसी, बदलापूर | कल्याण.कर्जत रोड, एमआयडीसी, बदलापूर 
(पू.) (पू.) 


२ | ट्रिनिटी एज्युकेशनल ट्रस्ट होली अँजल्स स्कुल ट्रिनिटी एज्युकेशनल ट्रस्ट होली अँजल्स स्कुल 
पी अन्ड टी कॉलनी, नांदिवली, गांधी नगर, पी अन्ड टी कॉलनी, नांदिवली, गांधी नगर, 
डोंबिवली.पूर्व, ठाणे. ४२१ २०४. डोंबिवली.पूर्व, ठाणे. ४२१ २०४. 

डॉ. डेव्हिडस कॉलेज ऑफ हायर एज्युकेशन, पी | डॉ. डेव्हिड स कॉलेज ऑफ हायर एज्युकेशन, 
अन्ड टी कॉलोनी, नांदिवली गांधी नगर, ।पी अँन्ड टी कॉलोनी, नांदिवली-गांधी नगर, 
डोंबिबली.प., पीएनपी कॉलनी, डोंबबली वेस्ट, | डोंबबली (पूर्व). 

ठाणे 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः HTED-280GG(99)/92/2028/699292-MHT-(HE-8) 


अ. | मूळ शासन निर्णयातील वर्णन (अभ्यासक्रम/ 
क्र विषय/ तुकडी/ संस्थेचे किंवा 
महाविद्यालयाचे नाव/ पत्ता) 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


३ | श्याम बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था साकोली, तह.. | श्याम बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था साकोली, 
साकोली, जि. भंडारा पिनकोड-४४१८०२ तह.साकोली, जि. भंडारा 

आई शकुंतला महीला महाविद्यालय, साकोली, |पिनकोड-४४१८०२ 

तह. साकोली, जि.- भंडारा, पिनकोड.४४१८०२ | आई शकुंतला महीला महाविद्यालय, साकोली, 


१.विद्याशाखाः वाणिज्य व व्यवस्थापन तह. साकोली, जि.- भंडारा, 
अभ्यासक्रम: बी.कॉम. माध्यम: ([इंग्रजी] विषय: |पिनकोड.४४१८०२ 

अभ्यासक्रमाप्रमाणे १.बिद्याशाखा:ः वाणिज्य Gg व्यवस्थापन 
विद्यार्थी संख्या:९२० अभ्यासक्रम: बी.कॉम. माध्यमः[इंग्रजी] 


२.विद्याशाखा: विज्ञान ब तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: | विषय:अभ्यासक्रमाप्रमाणे 

बी.एस्सी.माध्यम: [इंग्रजी] विषय: ([रसायन | विद्यार्थी संख्या:१२० 

शास्त्र] (भोतिक शास्त्र] ([सूक्ष्ममजिब शास्त्र] ।२.बिद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
([वनस्पती शास्त्र] (गणित] ([संगणक विज्ञान] | बी.एस्सी. माध्यम: [इंग्रजी] विषय: [रसायन 
([इंग्रजी] ([मराठी] विद्यार्थी GSAT: Ro शास्त्र] [भोतिक शास्त्र] [सूक्ष्मजिंब शास्त्र] 
[प्राणिशास्त्र] [वनस्पती शास्त्र] [गणित] 
[संगणक विज्ञान) [इंग्रजी] [मराठी] विद्यार्थी 
संख्या:१२० 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४१००४१५०३५२१२०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JAYSHREE = 1. 
JAIDEEP PAWAR का न 
( जयश्री पवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
४. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 
५. कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर, 
६. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल 
७. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर. 
८. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत), 
९. निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


